प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे या 
कार्यालयाच्या कार्यालयीन इमारत (G+2) 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पकाबां-१०१४/प्र.क.२९४/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० मे २०२१ 


वाचा :- 
१) अपर परिवहन आयुक्‍त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांचे पत्र क्र. 
पकाबां(१८)/०६१४/न.क्र.२४/ का-१०(१/जा.क्र.१२५९४, दि.२७.०८.२०१८ 
२) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची दि.१५.१२.२०१८ रोजी 
झालेली बैठक 
३) अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुकत कार्यालय यांचे पत्र क्र.पकाभा (१८)/०११५/ न. 
क्र. ०१/२०१९/जा. क्र. १३०१०, दि.२०.०९.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
मौजे देवपुर ता. जि. धुळे येथील सर्वे नं. १०३ मधील २८८५० चौ. मी क्षेत्रावर प्रादेशिक 


परिवहन कार्यालय, धुळे या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या रु.१९,०६,८२,०००/- इतक्या 


रकमेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव अपर परिवहन आयुक्त यांनी संदर्भ क्र. १ 


येथील दि.२७.०८.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला होता. सदर अंदाजपत्रकाची किंमत रु.१५ 


कोटीपेक्षा जास्त असल्याने प्रस्तुत प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 


समितीच्या मान्यतेकरिता सादर केला असता समितीने, प्रस्तावित इमारतीच्या क्षेत्रफळाच्या 


आवर्यकतेची खातरजमा करण्याची व आवश्यकता असल्यास नमूना नकाशाम ध्ये बदल करण्याबाबत 


सूचना दिल्या होत्या. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने अपर परिवहन आयुक्त यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील 


दि.२०.०९.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या सुधारीत प्रस्तावानूसार प्रादेशिक परिवहन 


कार्यालय, धुळे या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकाबां-१०१४/प्र.क्र.२९४/परि-४, दिनांक २० मे २०२१ 


शासन निर्णय:- 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, धुळे या कार्यालयाच्या 


इमारत बांधकामाच्या 


रु.११,९९,७८,७७२/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी नव्यान्नव लक्ष अठ्याहत्तर हजार Beal बहात्तर 


फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अंदाजपत्रकातील खर्चाचा तपशिल (Recapitulation Sheet) खालीलप्रमाणे आहे :- 


Sr.No. Particulars Amount 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
1 Building proper Rs.7,12,15,408.00 
2 Electrification 
External 2% Rs.14,24,308.00 
Internal 3% Rs.21,36,462.00 
3 Water supply & sanitation (2%) Rs.14,24,308.00 
4 Compound wall (Sub Estimate No.1) Rs.1,35,56,841.72 
5 Internal Roads as per layout (Sub Estimate No.2) Rs.8585928.31 
Sub Total (A) Rs.9,83,43,256.03 
Add 4% Contingency Rs.39,33,730.00 
Add 18% GST Rs.17701786.00 
Sub Total (B) Rs.2,16,35,516.00 
TOTAL COST OF PROJECT (A+B) Rs.11,99,78,772.03 
Total Say Rs. Rs.1199.79 Lakhs 
3: सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम 


(भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 


,अ.क्र.१ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) अन्वये 


प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकाबां-१०१४/प्र.क्र.२९४/परि-४, दिनांक २० मे २०२१ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२०१६२१११२१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने, 
DATTATRAY : 
HANMANT KADAM « 
(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


730046 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,धुळे 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी,धुळे 

११.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थ -9), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


